सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये राज्य गृहे 
व संरक्षण (अनिवार्य) योजनेंच्या लेखाशिर्ष 
२२३५ १२५४ अंतर्गत “२१- पुरवठा व सामग्री” 
या उद्दीष्टाखाली निधी वितरीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- मबावि २०२४/प्र.क्र.६३/कार्या-२, 
नवीन प्रशासकीय इमारत, तिसरा मजला, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ३१ मार्च, २०२४. 


संदर्भ:- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३ व 
दि.०४.०३.२०२४. 
२. महिला व बाल विकास विभाग, झासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का.४, 
दि.२१.०३.२०२४. 
३. उप आयुकत (महिला विकास), महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र 
क्र.मबाविआ/पुनिर्वि./”२०२३-२४/का-६/१८२०, दि.१८.०३.२०२४ चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात राज्यगृहे व संरक्षण (अनिवार्य) योजनेंच्या लेखाशिर्ष २२३५ 
१२५४ अंतर्गत “२१- पुरवठा व सामग्री” या उद्दीष्टाखाली एकूण रु.३६.९६ लक्ष इतक्या निधीची 
सुधारित अंदाज तरतूद करण्यात आली आहे. कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण, २००५ व 
नियम, २००६ योजनेच्या लेखाशिर्ष 2234 ए८५७ अंतर्गत “१३- कार्यालय खर्च” व “१७- संगणक खर्च” 
या उद्दीष्टाखाली केलेल्या सुधारित अंदाज तरतूदीमधून प्रत्येकी रु.१५.०० लक्ष इतका निधी असा 
एकूण रु.३०.०० लक्ष इतका निधी पुनर्विनियोजित करण्यास मान्यता देऊन, राज्य गृहे व संरक्षण 
(अनिवार्य) योजनेच्या लेखाशिर्ष २२३५ १२५४ अंतर्गत “२१- पुरवठा व सामग्री” या उद्दीष्टाखाली एकूण 
रु.३०.०० लक्ष इतका निधी वितरणासाठी वित्त विभागाने BEAMS प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिला 
आहे. 


त्यानुषंगाने सदर लेखाशिर्षांतर्गत “२१- पुरवठा व सामग्री” या उद्दीष्टाखाली एकूण रु.३०.०० 
लक्ष इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण, २००५ व नियम, 
२००६ योजनेच्या लेखाशिर्ष २२३५ ए८५७ अंतर्गत “१३- कार्यालय खर्च” व “१७- संगणक खर्च” या 
उद्ीष्टाखाली अनुक्रमे रु.९४.५० लक्ष व रु.६०.०० लक्ष इतकी सुधारित अंदाज तरतूद करण्यात आली 


शासन निर्णय क्रमांकः मबावि २०२४/प्र.क्र.६३/कार्या-२ 


आहे. सदर सुधारित अंदाज तरतूदीमधून खालील तक्त्यातील रकाना क्र.५ प्रमाणे प्रत्येकी रु.१५.०० 
लक्ष इतका निधीची घट करुन, राज्यगृहे व संरक्षण (अनिवार्य) योजनेंच्या योजनेच्या लेखाशिर्ष २२३५ 
१२५४ अंतर्गत “२१- पुरवठा व सामग्री” या उद्दीष्टाखाली केलेल्या सुधारित अंदाज तरतूदीमध्ये रकाना 
क्र.४ प्रमाणे रु.३०.०० लक्ष इतका निधीची वाढ पुर्नविनियोजनाव्दारे करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


(रु.लाखात) 
अ लेखाशिर्ष सुधारित | पूनर्विनियोजन | पून्विनियोजन | पूनर्विनियोजन | प्रस्तावित 
क्र अंदाज व्दारे वाढ () । व्दारे घट () | नंतरची तरतूद | निधी 
२०२३-२४ वितरण 
eae २ ३ aa षु ६ [1 ७__| 
। २२३५ -सामाजिक सुरक्षा ३६.९६ ३०.०० 7 ६६.९६ ३०.०० 
व कल्याण 
०२, समाज कल्याण 
१०३, महिला कल्याण 
(09), महिला कल्याण 
योजना, 
(०१)(०१), स्वागत केंद्रे, 
राज्य गृहे व संरक्षण गृहे 
(अनिवार्य) (२२३५ १२५४) 
२१- पुरवठा व सामग्री 
२ | २२३५ -सामाजिक सुरक्षा| ९४.५० 7 १५.०० ७९.५० : 
व कल्याण 
०२, समाज कल्याण 
१०३, महिला कल्याण 
(२३), संरक्षण अधिकारी, 
(२३)(०१), संरक्षण 
अधिकारी (अनिवायी 
(२२३५ ए८५७) 
१३- कार्यालय खर्च 
१७- संगणक खर्च ६०.०० | 0.00 | १५.०० ४५.०० |_0.00_| 
एकूण १९१.४६ ३०.०० ३०.०० १९१.४६ ३०.०० 


सदर शासन निर्णयान्वये सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी राज्यगृहे व संरक्षण (अनिवार्य) 
योजनेच्या लेखाशिर्ष २२३५ १२५४ अंतर्गत “२१- पुरवठा व सामग्री" या उद्दीष्टाखाली केलेल्या 
विद्यमान तरतूदीमधून उपरोक्‍त तक्त्यातील रकाना क्र.७ मध्ये दर्शविल्यानुसार एकुण रु.३०.०० लक्ष 
इतका निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, आयुक्तालय, पुणे यांना वितरीत व खर्च करण्यास विहीत 
अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबावि २०२४/प्र.क्र.६३/कार्या-२ 


अटी व शरर्ती:- 
अ) वित्त विभागाच्या दि.२०.०३.२०२४ च्या परिपत्रकानुसार, निधी वितरणाची कार्यवाही करताना 


seat आचार संहितेचे पालन होत असल्याची खात्री करण्याची दक्षता नियंत्रण अधिकारी तथा 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांनी घेण्यात यावी. 


ब) सन २०२३-२४ करीता सदर लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन 


दिलेला निधी माहे मार्च, २०२४ अखेर खर्च होईल याची दक्षता आयुक्‍त, महिला व बाल 
विकास, पुणे यांनी घ्यावी. 


क) प्रस्तुत योजनेसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी खर्च झाल्याबाबतचे उपयोगिता 


प्रमाणपत्र वेळोवेळी शासनास सादर करण्यात यावे. 


२ 


ड) वित्त विभागाच्या दि.१४.०२.२०२४ च्या परिपत्रकानुसार, आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस खरेदीच्या 


प्रस्तांवाबाबत करावयाची कार्यवाही याबाबत निर्गमित केलेल्या सूचनाचे पालन करण्याची 
दक्षता नियंत्रण अधिकारी तथा आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांनी घेण्यात यावी. 


सदर घटक योजनेवरील खर्चासाठी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना “नियंत्रण 


अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, लेखाधिकारी, महिला व बाल विकास 
आयुक्तालय, पुणे यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषीत करण्यात येत आहे. 


2: 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१०८/व्यय-६, दि.३०.०३.२०२४ 


अन्वये प्राप्त झाळेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३२८१५४२२२७६३० असा आहे. सदर शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आलेला आहे. 


प्रत, 


coc “७ AD LO 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PRASAD ee er reesei 


ou=WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=83b8be9eb843dd6eccbd6aa4f9eecdObsf7. 
167 ff32b2eef7 b9ed2d8Sab! 

postalCode=400032, st=Maharashi 
serial INumber=7D 19730DDF785210D50C28934B75E 
9B7B4F5D06B6181CF1901CE3E48EC9E3985, 

O KU L KA R N | PRASAD VINAYAKRAO KULKARNI 
Date: 2024.03.31 14:39:47 +05'30' 

(प्र.वि .कुलकर्णी) ) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
> 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.मंत्री, महिला व बाळ विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबावि २०२४/प्र.क्र.६३/कार्या-२ 


५. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई, 

६. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई, 

७. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१०.आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे, 

११.महालेखापाल, २/१ (लेखा व अनुज्ञेयता) / लेखापरीक्षा (मुंबई/नागपूर), 

१२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई शहर / मुंबई उपनगर, 

१३.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र, 

१४.सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५.उपायुक्‍त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे, 

१६.सर्व विभागीय उपायुक्‍त (महिला व बाल विकास), 

१७.सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, 

१८. अवर सचिव (का.४/अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर 
निधी बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याचा विनंतीसह अग्रेषित, 

१९.सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२०.निवडनस्ती, का-०२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


